खाजगी १०० cab अनुदानित 
शाळेतील शिक्षक हे पद, केवळ नॉन 
क्रिमिलेअर आरक्षण निश्चिती 
करण्याच्या प्रयोजनार्थ, शासकीय 
सेवेतील शिक्षक पदाश्ी समतुल्य 
असल्याचे घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०३/टिएनटि-१ 
चौथा मजला, खोली क्र. ४४०, विस्तार इमारत 
हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम,१९७७ 
२) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली,१९८१ 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे पत्र क्र.:इमाव- 
२०१३/प्र.क्र.१/विजाभज-१, दि.२२.०१.२०१३ 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक : १३०१५/०३/२०१६-५७।-|, दि.०४.०८.२०१७. 
५) शालेय शिक्षण पत्र क्र: संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.२४६/टिएनटि-१, दि.०९.०८.२०१७. 
६) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र H.MIS-9090/C.R.-8§4/2090/X, दिनांक 
१०.०८.२०१७ 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील काही उमेदवार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे नागरी सेवा परिक्षा इतर मागास 
प्रवर्गातून उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांचे पालक खाजगी १०० टक्के अनुदानित शाळेत शिक्षक म्हणून 
नोकरी करीत आहेत. खाजगी १०० टक्‍के अनुदानित शाळेतील शिक्षक पद हे शासकीय सेवेतील 
शिक्षक पदाशी समतुल्य घोषित केले नसल्याने, त्याउमेदवारांना इतर मागास प्रवर्गाचा लाभ न 
मिळाल्याने अद्याप नागरी सेवेत रुजू करुन घेतलेले नाही. 


खाजगी अनुदानित शाळेतील कर्मचारी हे थेट शासकीय कर्मचारी समजले जात नाहीत. 
खाजगी अनुदानित झाळेतील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) 
विनियमन अधिनियम,१९७७ व महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०३/टिएनटि-९ 

१९८१ च्या तरतूदी लागू आहेत. तथापि, खाजगी अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठीचे नियम, 
सेवाशर्ती या राज्य शासनामार्फत निश्चित केल्या जातात. तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील 
कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, १९८१ मध्ये तरतूद नसलेल्या मुद्यांबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नियमातील संबंधित तरतूदी खाजगी अनुदानित शाळांतील कर्मचारी यांना लागू केल्या जातात. 


उपरोक्त पार्श्वभूमी विचारात घेता, खाजगी १०० टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक व 
शासकीय सेवेतील शिक्षक हे दोन्ही पदे समतुल्य असल्याचे घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


खाजगी १०० टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शासकीय सेवेतील शिक्षकांच्या बाबतीत 
केवळ नॉन क्रिमिलेअर आरक्षण निश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ खाजगी १०० टक्के अनुदानित 
शाळेतील शिक्षक व शासकीय सेवेतील शिक्षक ही पदे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदांशी 
समतुल्य समजण्यात यावीत. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३०१८३४३६८९२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
१ 
2 


3 
to} 


4 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 


—S—- a 


~~ 


~~ 


£58) 


& — 


८ 


~ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०३/टिएनटि-९ 

९) मा. मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१० मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 

११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१४) मा. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्रालय मुंबई. 
१५) अवर सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीव्हन्सेस अँन्ड UST, भारत सरकार, 
नवी दिल्ली. 

१६) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, 

१९) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

२०) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्वी 
) 
) 
) 


29) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 
22) शिक्षाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, सर्व महानगरपालिका 
23) निवडनस्ती- टिएनटि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


